महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयाकरिता 
वाहन चालकांची ३ नियमित पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मप्रन्या-२०१६/प्र.क्र.१०६/भाग १/२०१६/मप्रन्या 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २१ जून, २०२२. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या कार्यालयातील १२६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध दिनांक 
२७.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. या आकृतीबंधातीळ वाहनचालक, 
शिपाई व स्वीय सहायक या संवर्गातील पदसंख्येमध्ये दिनांक २१.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक २१.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण १२१ नियमित 
पदे व १४ बाह्ययंत्रणेच्या सेवा याप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. आता, महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईसह नागपूर व औरंगाबाद कार्यालयाकरिता प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३ 
वाहनचालकांची नियमित पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयाकरिता वाहन चालकांची ३ पदे निर्माण 
करण्याबाबत प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय समितीने दिनांक ०९.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयाकरिता वाहनचालकाची ३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली 
आहे. त्यानुसार वाहनचालक या पदांबाबतचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी दि.२१.१०.२०२२ | दि.०९.०७.२०२४ | उच्चस्तरीय 
क्र. (सातवा वेतन आयोग) रोजीच्या शासन रोजीच्या सचिव 
निर्णयान्वये मंजूर | उच्चस्तरीय समितीच्या 
केलेल्या सचिव समितीच्या । मान्यतेनंतर 
आकृतीबंधानुसार | बैठकीत मंजूर अंतिमत: 
असलेली पदे केलेली पदे सुधारित पदे 
(9) 2) (३ (8) (प) (६) 
fe | वाहन चाळक 5-६ :१९९००-६३२०० 1. oo || 3 १३ 
२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१८/आपुक, दिनांक ०४.०७.२०२४ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रन्या-२०१६/प्र.क्र.१०६/भाग १/२०१६/मप्रन्या 


जे: 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२४०८२२१५०८३८७६०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KRANTI BHIMRAO PATIL 

KRA N T | B H | M RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=82bdf2956da62b4fc2f658725d7587906d3cf8eb3117ad97f90eF4 1 8d0d39: 
41, postalCode=400032, st=Mahi ti 


shtr 
INumber=4CB4EDEE9A9967B63A89663 1 DCC4AGE70FFO378ESAF6387779BF67 
0६75६05849, -KRANTI BHIMRAO PATIL 


Date: 2024.08.22 15:24:05 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य- 2, नागपूर, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -, नागपूर, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १३,१९ व व्यय-४, आपुक, मंत्रालय, मुंबई, 

९. 


सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (आस्थापना), मंत्रालय, मुंबई, 


१०. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१९, २५, २६), मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती / मप्रन्या. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


